अटल बांधकाम कामगार आवास योजना 
(ग्रामीण) अंतर्गत नोंदीत बांधकाम 
कामगारांना अर्थसहाय्य देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. :-इबांका २०१८/प्र.क्र.२०८/कामगार ७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०१९ 


वाचा: १. शासन निर्णय, गृह निर्माण विभागा क्र. प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.१०८/गृवनधो-२ 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०१८ 
२. शासन निर्णय ,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक: इबांका २०१७/ प्र.क्र. 3&0 / कामगार ७ 
दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम 
कामगारांपैकी ठाहरी भागातील बांधकाम कामगारांकरीता प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम 
कामगार आवास योजना संदर्भाधीन दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली 
आहे आणि संदर्भाधीन दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवडीबाबतच्या अटी 
शर्ती व योजना अंमलबजावणीची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ 
रोजीच्या बैठकीत ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागात स्वतःच्या जागेवर नवीन 
घर बांधण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी मंडळामार्फत 
योजना राबविण्याबाबत आणि सदर योजनेत घरकुल बांधण्यासाठी बांधकाम कामगाराला अर्थसहाय्य देण्याचा 
ठराव पारित करण्यात आला. त्यास अनुलक्षून ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना अटल 
बांधकाम कामगार (ग्रामीण) आवास योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम 
कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांच्या घराच्या अटल बांधकाम कामगार आवास 
योजनेस ( ग्रामीण ) मंजुरी आणि अर्थसहाय्य देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच ग्राम विकास 
विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण कार्यालय, बेलापुर, नवी मुंबई 
या यंत्रणेमार्फत राबविण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१८/प्र.क्र.२०८/कामगार ७ 


योजनेचेस्वस्प: 1२२२२२० ०१ १ १ १ १ 0१ 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम 
कामगारापैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी मंजुर अटल बांधकाम कामगार आवास 
योजनेचे (ग्रामीण) स्वरुप खालील प्रमाणे आहे. 
अ. मंडळाकडील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या /पती /पत्नीच्या 
नावावरील जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या PRAT घराचे पक्क्या घरात 
रूपांतर करण्यासाठी रू. १.५० लक्ष अनुदान महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मंडळाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


आ. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर( MGNREGA) अनुज्ञेय असणारे रु. 
१८,०००/- तसेच स्वच्छ भारत अभियानद्वारे शौचालय बांधण्यासाठी अनुज्ञेय असलेले रू.१२,०००/- असे 
एकूण रु. ३००००/- अनुदान रु. १.५० लक्ष मध्ये समाविष्ट असल्याने संबधित योजनांचा दुबार लाभ देय 
राहणार नाही. 


घराचे क्षेत्रफळ :- 

अटल बांधकाम कामगार आवास योजना ( ग्रामीण ) अंतर्गत पात्र ठरलेल्या बांधकाम कामगारांनी 
किमान २६९ चौ. फुट इतके चटई क्षेत्र असलेले घर बांधकाम करणे आवश्‍यक आहे. त्याकरिता रु. १.५० vat एवढे 
अनुदान देय राहील. मात्र, लाभार्थ्यास त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे बांधकाम स्वखर्चाने करण्यास मुभा राहील. 


लाभार्थी पात्रता :- 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम 
कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटळ बांधकाम कामगार आवास 
योजनेचा (ग्रामीण) लाभ प्रति कुटुंबासाठी असून त्याचा लाभ घेण्यासाठीची पात्रता खालील प्रमाणे आहे:- 


अ. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार हा नोंदणीकृत (सक्रिय) असावा तथापि अर्ज करतांना 
तो महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अधिक, 
बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असावा. 

आ. नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांचे स्वत:च्या /पती / पत्नीच्या नावावर महाराष्ट्र राज्यात पक्के 
(सिमेंट, वाळूने बांधलेले) घर नसावे. तशा आडायाचे स्वयंघोषणापत्र/ हापथपत्र सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 

इ. नोंदीत बांधकाम कामगारास पक्के घर बांधण्यासाठी स्वत:च्या / पती /पत्नीच्या नावे मालकीची जागा 
असावी अथवा मालकीचे कच्चे घर असलेल्या त्या ठिकाणी घर बांधता येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१८/प्र.क्र.२०८/कामगार ७ 


3S. HIGH कामगारानी शासनाच्या इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. 
मंडळाकडील देय गृहकर्जावरील व्याज परतावा करीता अनुज्ञेय अर्थसहाय्याचा/ अनुदानाचा ळाभ 
घेतलेला नसावा. याबाबत त्यांनी स्वयंघोषणापत्र/ हापथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
उ. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) लाभ प्रति कुटुंबासाठी आहे. 
ऊ. एकदा लाभ घेतल्यानंतर बांधकाम कामगार पुनश्च: या योजनेच्या लाभास पात्र राहणार नाही. 
ए. नोंदणीकृत (सक्रिय) बांधकाम कामगार हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा 
यादीमध्ये (PWL) समाविष्ट नसावा. 


आवड्यक कागदपत्रे :- 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम 
कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटळ बांधकाम कामगार आवास 
योजनेचा ( (ग्रामीण ) लाभ घेण्यासाठी विहीत अर्जासह खालील कागदपत्र देणे आवश्‍यक आहे:- 
अ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने नोंदीत बांधकाम कामगार म्हणून दिलेल्या ओळखपत्राची प्रत 
आ) आधारकार्ड - स्वेच्छेने दिलेल्या आधारकार्डाची प्रत. 
इ) ७/१२ चा BARI मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र/ ग्रामपंचायतीमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा 
ई) लाभधारकाचे स्वत:च्या नावे कार्यरत असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकाची छायांकीत प्रत 


घराची रचना :- 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम 
कामगारापैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटळ बांधकाम कामगार आवास 
योजनेतील (ग्रामीण) घराची रचना खालील प्रमाणे आहे. 
अ) संपूर्ण बांधकाम विटा, वाळू व सिमेंटचे असणे आवश्‍यक आहे. घरकुलामध्ये एक स्वयंपाकघर व 
बैठक हॉल यांचा समावेश असावा. शौचालय व स्नानघर बांधणे अनिवार्य राहिल. 
आ) जोत्यापासून घराची उंची कमीत कमी १० फूट असावी. 
इ) छतासाठी स्थानिक गरजेनुसार मजबूत लोखंडी किंवा सिमेंट पत्रे अथवा कौलांचा वापर करण्यास 
मुभा राहील. 
डी घराच्या दर्शनीभागावर मंडळाचे बोधचिन्ह ( लोगो) लावणे आवश्‍यक आहे. 


जिल्हास्तरिय लाभार्थी निवड समिती. 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम 
कामगारापैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठीच्या अटल बांधकाम कामगार आवास 
योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केलेल्या अर्जाची छाननी करण्यासाठी अपर कामगार आयुक्त /कामगार उपायुक्‍त यांचे 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१८/प्र.क्र.२०८/कामगार ७ 


अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय areal निवड समिती गठीत करण्यात येत असून समितीची रचना व कार्य 


खालील प्रमाणे आहे:- 
क्र पदनाम पद 

अपर कामगार आयुक्‍त /कामगार उपायुक्‍त अध्यक्ष 
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सदस्य 
जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार सदस्य 
कल्याणकारी मंडळ 

४ उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार सदस्य सचिव 
कल्याणकारी मंडळ 


अर्ज करण्याची, त्याची छाननी करण्याची आणि अर्थसहाय्य देण्याची कार्यपध्दती :- 


ञ) 


आ) 


ड्‌) 


3) 


4 


नोंदणीकृत (सक्रिय) बांधकाम कामगारानी प्रथम जिल्हा कार्यकारी अधिकारी / उप जिल्हा कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडे मंडळानी विहीत 
केलेल्या नमुन्यात अर्ज करावा. 

बांधकाम कामगाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करुन अर्जदाराची पात्रता तसेच अर्जासोबत 
सादर केलेल्या कागदपत्राची जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समिती तपासणी करेल व त्यात पात्र 
झालेल्या बांधकाम कामगाराची अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेमध्ये (ग्रामीण ) लाभार्थी म्हणून 
निवड करेल. 

उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ तथा 
सदस्य सचिव सनियंत्रण समिती हे सनियंत्रण समितीच्या छाननीत पात्र झालेल्या आणि मंजुरी दिलेल्या 
बांधकाम कामगारांची तालुका निहाय यादी तयार करतील. सदर यादी सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना सादर Hales आणि 
त्याची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व 
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना उपलब्ध करुन देतील. 

सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ 
हे ग्राम विकास विभाग यांच्या अधिपत्याखाळील संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण 
विभाग, नवी मुंबई याचेकडे पात्र बांधकाम कामगार यांचे घरकुल बांधकामा पोटी निधी वर्ग करतील. 
घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडून टप्प्या टप्प्याने ठरवुन 
दिलेले बांधकाम पुर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) 
प्रणालीद्वारे बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येईल. 


ऊ) योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून ४% एवढी रक्‍कम राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण 


गृहनिर्माण कार्यालयास प्रशासकीय खर्चासाठी देय राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१८/प्र.क्र.२०८/कामगार ७ 


जिल्हास्तरिय सनियंत्रण समिती. :- 
या योजनेच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे सनियंत्रग समिती गठीत करण्यात येत 
आहे. 


क्र पदनाम पद 

शि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष 

२ प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सदस्य 

३ कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद सदस्य 

४ उपकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार सदस्य सचिव 
कल्याणकारी मंडळ 

योजनेची प्रसिध्दी/ अंमलबजावणी खर्च :- 


ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना मंजुर केलेल्या अटल बांधकाम कामगार 
आवास योजनेची (ग्रामीण) मंडळामार्फत राज्यस्तरीय, प्रादेशिक व स्थानिक वृत्तपत्रांतून व स्थानिक 
माध्यमांद्वारे बांधकाम कामगारांनी लाभ घेण्याच्या उद्देशानी व्यापक प्रसिध्दी करण्यात येईल. याकरीता 
येणारा खर्च हा या योजनेवरील खर्चात दर्शविण्यात येईल. 


सदरचा शासन निर्णय ग्राम विकास विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २० /२०१८ दिनांक ०१ डिसेबर, 
२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०११४१४११०१४८१० असा आहे. तसेच सदरचा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajesh 
Kumar 


(राजेश कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद /विधानसभा) 
४. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
५. मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१८/प्र.क्र.२०८/कामगार ७ 


६. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

८. मा. अध्यक्ष, इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 

९. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. महालेखापाल-१ महाराष्ट्र (SRA व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

११. महालेखापाल-२ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१३. सर्व अ.मु.स /प्र.स./सचिव मंत्रालयीन विभाग. 

१४. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१५. प्रधान सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१६. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, कामगार विभाग 

१७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१८. सर्व अपर कामगार आयुक्‍त /उपायुक्‍त कामगार आयुक्‍त / सहाय्यक कामगार आयुक्त. 

१९. उप कामगार आयुक्त, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद. 

२०. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 

२१. निवडनस्ती (कामगार-७). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


